राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी 
गठीत केलेल्या समितीचे अध्यक्ष यांना 
राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देणे तसेच राज्यमंत्री 
दर्जा प्राप्त अध्यक्षांना द्यावयाच्या सेवा 
सुविधाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मे, २०१९ 
संदर्भ- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/कार्यासन/१०, दि.१३ मार्च, २०१२ 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.०१/का-६, 
दि. २८ जानेवारी, २०१९ 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी गठीत केलेल्या 
समितीच्या अध्यक्ष पदावर संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.विवेक पंडीत, माजी विधानसभा सदस्य 
यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२.  श्री.विवेक पंडीत, माजी विधानसभा सदस्य, अध्यक्ष, आढावा समिती यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात 
आला असल्याने त्यांना संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक-१३.०३.२०१२ मधील 
तरतूदींनुसार खालीलप्रमाणे सोयी-सुविधा अनुज्ञेय असतील. 


अ.क्र सोयी-सुविधा अनुज्ञेय 
az मानधन रु.७,५००/- दरमहा 
२ समितीच्या बैठकीस उपस्थित | रु.५००/- प्रती बैठक 
राहण्याकरिता बैठक भत्ता 
३ निवासी दूरध्वनीवरील खर्च प्रतिमाह रु.३,०००/- पर्यंतच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती 
४ कार्यालयीन कामासाठी वाहन | ओ वाहन सुविधा चालकासह उपलब्ध करुन दिल्यास इंधन व 
सुविधेवरील खर्च तेलावरील खर्च प्रती वर्ष रु.७२,०००/- पर्यंत या मर्यादेत 
अनुज्ञेय राहील. 
किंवा 
बो अध्यक्षांना स्वतःचे वाहन (खाजगी वाहन चाळकासह) 
समितीच्या कामकाजासाठी वापरण्यास अनुज्ञेय असेल, 
यासाठी त्यांना दरमहा रु.१०,०००/- देय राहतील. 
किंवा 
क) वरील (अ) किंवा (ब) प्रयोज्य नसल्यास, राज्य 
शासनाने जी वाहने शासकीय कार्यालयासाठी खरेदी 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१/का.०९ 


करण्यास अनुज्ञेयता दिलेली आहे त्या बनावटीची वाहने 
निविदा पद्धतीने दर मागवून त्या दराने दर साल १०,००० 
कि.मी.च्या प्रवासाच्या मर्यादेत भाड्याने घेता येतील. 
मात्र 
ड) वरील पर्यायापैकी एका वर्षी एकच पर्याय अनुज्ञेय 
राहील. कोणत्याही परिस्थितीत त्यात बदल होणार नाही. 


4 


वाहनावर लाल दिवा लावणे. 


अनुज्ञेय नाही. 


संचालक मंडळाच्या बैठकीनिमित्त 
राहण्याची सोय व किरकोळ बाबी 
प्रित्यर्थ समितीने करावयाचा खर्च. 


अ) मुंबई येथे रु.७५०/- प्रतीदिन 
ब) नागपूर, औरंगाबाद, पुणे व नाशिक येथे रु.५०० प्रतिदिन 
क) राज्यातील इतर ठिकाणी रु.३५०/- प्रतीदिन 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 


आ) समितीच्या कामासाठी अनुज्ञेय वाहन सुविधे 
व्यतिरिक्त प्रवासासाठी शासनाच्या सचिव दर्जाच्या 
अधिकारी यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग प्रवास १०.१० 
/प्र.क्र.२/सेवा -५, दि. ०३/०३/२०१० मधील परि.क्र. ४ 
नुसार लागू असलेला प्रवासभत्ता व परि क्र. ९ नुसार लागू 
असलेला दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील 

ब) हे भत्ते समितीच्या बैठकीचा दिवस तसेच त्या बैठकीसाठी 
केलेल्या प्रवासापुरतेच मर्यादित राहील. 

क) समितीच्या बैठकीस हजर राहण्याप्रित्यर्थ 
राहण्याची,जेवणाची सोय पुरविली असेळ अथवा त्यासाठी 
खर्च केला असेल तर अध्यक्षांना देय दैनिक भत्याचे दर हे 
शा.निर्णय वि.वि क्र. टि. आर. ए. १०७७/१५६/सी/एसईआर- 
५, दि. ११/०८/१९७७ च्या परि.१२ प्रमाणे परिगणीत होतील. 


सहायक कर्मचारी वृंद 


कार्यालयीन कामकाजासाठी 
अ) एक स्वीय सहाय्यक, ब) एक लिपिक, क) एक शिपांई याची 
सेवा अनुज्ञेय आहे. 


दौ-यातील सुविधा 


समितीच्या कामाकरिता दौ-यावर असल्यास शासकोय 
विश्रामगृह येथे निवासाची व्यवस्था अनुज्ञेय राहील व 
उपलब्धतेनुसार डी.व्ही. वाहन पुरविण्यात येईल. डी.व्ही वाहन 
उपलब्ध नसल्यास इतर शासकीय वाहन जिल्हाधिका- 
याकडून पुरविले जाईल. सदर निवास व परिवहन 
व्यवस्थेबाबतची प्रतिपूर्ती समिती करेल. 


na 


निवासस्थान 


समितीच्या अध्यक्षांना भाड्याने किवा शासकिय इमारतीमध्ये 
निवासस्थान उपलब्ध करुन देता येणार नाही. 


uae 


कार्यालयीन जागा 


आदिवासी विकास विभागाकडून कार्यालयाकरीता 
उपलब्धतेनुसार जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


१२. 


शासकीय संमारभांतील स्थान 


शासकीय समारभांच्या वेळी राज्य मंत्र्याच्या नंतरचे स्थान 
राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१/का.०९ 


१३. वाहनावर राष्ट्रध्वज लावणे लावता येणार नाही. 


१४ अंगरक्षक, निवासी पोलीस, | अनुज्ञेय नाही. 
दूरध्वनीचालळक, एस्कॉर्ट व 
मानवंदना 


३.  श्री.विवेक पंडीत, यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा प्रदान करण्यात आल्याने, त्यासाठी द्यावयाच्या 
सोईसुविधा यावर होणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या उपलब्ध निधीतून अदा करण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२८१४१४३८२०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Waje Prakash Vijay 


. 
W p k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
वे] e fa a ५ 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad752 
6416132cf28f14776, 


1 serialNumber=400892e5e82479e4f3c8cf46538dc917b7071e97979 
| a 6d37178d3b709e19155ab, cn=Waje Prakash Vijay 
Date: 2019.05.28 14:24:00 +05'30' 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


Ee) 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्राळय,मुंबई. 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ,मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई. 
मा.श्री.विवेक पंडीत,अध्यक्ष,आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती,मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१०) प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव(वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) ,नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
१३) प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


AD 


CC *N 


Tae) 


S नळ 
:५_- <..> *-<८« <->. ८ट->- *-> <->- <-> २ 


“०? (२ 


१५) प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१६) प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१७) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय ,मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव ,अन्न नागरी पुरवठा विभाग,मंत्रालय मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१/का.०९ 


प्रधान सचिव,ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
सचिव ,महिला व बालविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 

महा संचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य जीवनउन्नत अभियान(॥5३_॥/) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका. 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बालविकास विभाग. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

सर्व महिला व बालविकास अधिकारी(जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) 

सर्व मुख्यधिकारी,नगरपालिका. 

महाळलेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
महासंचालक,राजमाता जिजाऊ माता बालआरोग्य व पोषण FA, Fag. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार 

महिला व बालविकास विभागातील सर्व कार्यासने 

आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

निवडनस्ती कार्यासन-९ 


२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


AJ 
eS 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
34 
३२ 
33 
38 
34 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


२.--. *-> <->- <-> य. a ६-८ >. ८ट-> *-> <>-> <->८ य. ६-- £.>- <.-> *-<« a 


४१ 
82 
83 
OB 
४५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


